महिला व बाल विकास विभागातील सचिव महोदयांच्या 
दालनाच्या नुतनीकरणासाठी करण्यात आलेल्या विद्युत 
विषयक खर्चासाठी २२५१०४३६ अंतर्गत १३- का खर्च यामधून 
निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. आस्था-२०२१/प्र.क्र.११३/का-०१ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ मार्च २०२४ 


वाचा :-१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. शाकाजा-११२१/ प्र.क्र.६७/२०२१/२२, दि. २४/१२/२०२१ 
२) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क क्र-आस्था-२०२१/ प्र.क्र.११३/ का-०१, दि. ३१/०५/२०२२ 
३) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क क्र-आस्था-२०२१/ प्र.क्र.११३/ का-०१, दि. १६/०१/२०२३ 
४ कार्याकरी अभियंता, प्रकल्प विद्यत विभाग, बांधकाम भवन इमारत पाचवा मजला, मर्झबन पथ, फोर्ट, 
मुंबई-४०० ००१. यांचे जा.क्र. काआ/ प्रकल्प /विद्युत /३१/२०२४ दि. ०४/०१/२०२४. चे पत्र 
५) महिला व बाल विकास विभाग शासन निर्णय क क्र-पूरक-२०२३/प्र.क्र.१८१/का-०१, दि. ५/०२/२०२४ 


प्रस्तावना :- 

महिला व बाल विकास विभाग आणि पाणी पुरवठा व स्वचछता विभाग या दोन्ही विभागाच्या संगनमताने नवीन 
प्रशासन भवन , ३ रा मजला ( पूर्व बाजू ) येथील पाणी पुरवठा विभागाची १८७३ चौ. फूट जागा गो.ते. रुग्णालयातील ८ 
व्या मजल्यावरील २००० चौ. फूट जागेत कार्यरत असलेल्या महिला व बाल विकास विभागाच्या अखत्यारीतील 
राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य आणि पोषण अभियान यांच्या कार्यालयासाठी गो.ते. रुग्णालयातील जागा 
आंतरबदलाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क. १ येथील शासन निर्णयान्वये या विभागास वाटप करण्यात 
आलेली आहे. 
२. सदर जागेच्या नुतनीकरणासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून स्थापत्य व फर्निचरच्या कामाकरीता रु. 
८६,६१,१९७/- व विद्युतीकरण्याच्या कामकाजासाठी रु. ३२,८६,९२९/- असे एकूण १,१९,४८,१२६/- इतक्या रकमेंच्या 
अंदाजपत्रकास संदर्भ क्र. २ येथील दि. ३१.०५.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. सदर मान्यतेच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. 3 येथील या विभागाचा शासन निर्णय दि. १६/०१/२०२३ अन्वये रु. 
३२,८६,९२९/- सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विद्युत विभागास अदा करण्यात आले आहेत. तसेच उपरोक्त संदर्भ 
क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये राजमाता जिजाऊ FSA टप्पा २ साठी रु. ८२,२८,१०२/- व सचिव, महिला व बाल 
विकास विभाग यांचे दालनाच्या नुतनीकरणासाठी रु.२७,३४,१३२/- असा एकूण रु.१,०९,६२,२१४/- इतक्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून त्यापैकी विद्युतीकरणाच्या कामासाठी रू.१०,५९,६१०/- इतका 
खर्च आला आहे. विद्युतीकरणाच्या एकूण रू.१०,५९,६१०/- इतक्या खर्चापैकी राजमाता जिजाऊ मिशन टप्पा २ च्या 
विद्युतीकरणासाठी झालेला वाढीव खर्च रु.१,१०,८७८/- संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये विद्युत विभागास अदा 
करण्यात आले असून रु.९,४८,७३२/- इतकी रक्कम कार्यकारी अभियंता, विद्युत विभाग यांना अदा करण्याची 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
मा. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांच्या दालनामध्ये करण्यात आलेल्या विद्युत 
विषयक नुतनीकरणासाठी झालेल्या खर्चाची रक्‍कम सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत ) यांना संगणक 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/प्र.क्र.११३/का-०१ 


अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे त्यांच्या कार्यालयाच्या कोषागार सांकेतांकावर खालील प्रमाणे वितरित 
करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | विभाग/ कार्यालय कोषागार सांकेतांक तपरिल रक्‍कम रुपये 
7 कार्यकारी अभियंता, BDS System on treasury Code ७१०१ | रु. ९,४८,७३२/- 
सार्वजनिक बांधकाम DDO Code No. ००१६२५ & 
विभाग (विद्युत) User ID ७१०१००१६२५ Executive 


Engineer, ProjectElectrical Sub 
Division, PWD , Mumbai 
एकूण रु. ९,४८,७२३२/- 


2, या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक एक्स-२, 2249 सचिवालय सामाजिक सेवा, 
०९० सचिवालय (09)(09) महिला व बाल विकास विभाग ( २२५१ ०४३६) १३- कार्यालयीन खर्च या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 
तरतूदीमधून भागवियात यावा. 

३. या झासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेला निधी ज्या कामासाठी 
उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्या कामासाठीच खर्च होईल, याची दक्षता कार्यकारी अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घ्यावी. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ १३/विनियम भाग-२ दि. 
२०/०९/२०१९ च्या परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ उपविभाग ५ अन्वये 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील अनु. क्र.१ नियम-१३४ (१) अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥१॥0/१७9॥॥०.0०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३२८१२५३२४८१३० 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 


V | LA S R A M D ) A S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN 
AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=cb156fb408217396128e8dcaeed3f6fa70d9fd209eb9efc 
83bdd68b308614534, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


THAKUR ठू 
(वि.रा. ठाकूर ) 
उपसचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रति, अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ( रोखशाखेमार्फत) 
प्रत :- 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखापरीक्षा , मुंबई 
२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
३. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/प्र.क्र.११३/का-०१ 


४. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इलाखा शहर विभाग, मुंबई 

५. कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, इलाखा शहर विभाग, मुंबई, 

६. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत), मुंबई. 

७. शाखा अभियंता. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मनोरा आमदार निवास मुंबई 

८. उपसचिव (श्री. ठाकूर) , महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. वित्त विभाग ( अर्थ-७/ व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई 

१०.कक्ष अधिकारी का-४ (अर्थसंकल्प शाखा) महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.कक्ष अधिकारी, रोखझाखा, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


